“मोजे कुंडळ ता.पलुस जि.सांगली येथे 
वनविभागाच्या अखत्यारीत नवीन वानिकी 
प्रशिक्षण विद्यालळयासाठी पद निर्मिती” या 
योजनेतील १७ अस्थायी पदांना सन २०२४- 
२५ मध्ये पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२२/१४/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चोक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २० सप्टेंबर, २०२४ 
वाचा :- 
महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, दि.१३.०९.२०१९ 
. महसूल व बन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, दि.२१.०९.२०२१ 
. वित्त बिभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१.०२.२०२४ 
. उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक कक्ष-३ 
/योजनेत्तर/प्र.क्र.४४ (२२३-२४)/२७९, दिनांक २७.०२.२०२४ 
५. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकोर्ण-२०२४/प्र.क्र.२२/४/फ-९, दि.०७.०३.२०२४ 
६. उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक कक्ष-३ 
/योजनेत्तर/प्र.क्र.६२/२१-२२/४२२, दिनांक ३०.०८.२०२४ 
७. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०६.०९.२०२४ 


x ww nr 


शासन निर्णय :- 

उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी बाचा येथील क्र.४ व 
६ अन्वये “मोजे कुंडल ता.पलुस जि.सांगली येथे वनविभागाच्या अखत्यारीत नवीन वबानिकी प्रशिक्षण 
विद्यालयासाठी पद निर्मिती” या योजनेतील १७ अस्थायी पदांना सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये पुढे चालु 
ठेवण्यास मंजूरी प्रदान करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. वाचा येथील क्र.२ च्या सुधारीत आकृतीबंधाचे 
पुर्नगठनप्रमाणे बन विभागाच्या एकूण २६५७३ पदांमध्ये या योजनेतील १७ पदांचा समावेश आहे. 

यापूर्वी वित्त विभागाच्या वाचा क्र.३ येथील नमूद शासन निर्णयास अनुसरुन महसूल व वन विभागच्या 
वाचा येथील क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये “मोजे कुंडल ता.पलुस जि.सांगली येथे वनविभागाच्या अखत्यारीत 
नवीन वानिको प्रशिक्षण विद्यालयासाठी पद निर्मिती” या योजनेतील १७ अस्थायी पदांना सन २०२४-२५ मध्ये 
दिनांक ०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

वित्त विभागाच्या बाचा येथील क्र.७ च्या दिनांक ०६.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकोय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृत्तीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 


अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ पर्यंत अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 
त्यानुसार “मोजे कुंडल ता.पलुस जि.सांगली येथे वनविभागाच्या अखत्यारीत नवीन वानिको प्रशिक्षण 
विद्यालयासाठी पद निर्मिती” या योजनेतील १७ अस्थायी पदांना दि. ०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ वाचा 
येथील क्र.९ ब २ च्या शासन निर्णयान्वये निश्‍चित केलेल्या आकृत्तीबंधात या पदांचा समावेश आहे या अटीच्या 
अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
सदर पदांवर होणारा खर्च हा “मागणी क्र.सी-७, प्रधान शीर्ष २४१५ कृषी विषयक संशोधन व शिक्षण, 
०६ वनीकरण, २७७ शिक्षण (००)(०२) कुंडल विकास प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधिनी (वने) कुंडल, ३६- 
सहायक अनुदाने (वेतन) (२४१५ १०६८) या लेखाशीर्षा खाली दर्शविण्यात यावा व त्या खालील सन २०२४- 
२५ या वित्तीय वर्षी उपलब्ध होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा व अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या मर्यादेतच 
उपरोक्‍त पदांसाठी खर्च कराबा. सदर कालावधी मध्ये त्यांच्या आस्थापनेबरील मंजूर पदांचा आढावा घेवून 
सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. यानंतर सुधारीत 
आकृतीबंध निश्‍चीत करण्याकरीता कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही. 
प्रस्तूत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकोय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२०१४५७१३५११९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VIVEK VIJAY 
HOSHING es el 
( विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


4 
aP 


. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण ) महाराष्ट्र राज्य पुणे 
. मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण) महाराष्ट्र राज्य पुणे 
. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) कोल्हापूर 
. महासंचालक, कुंडल विकास, प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधिनी (वने), मोजे कुंडल ता.पलूस, जि.सांगली 
. महालेखापाल-१/२ (लेखा ब अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर/सांगली. 
नियोजन विभाग (कार्यासन १४५४), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
१०. वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसं-४/वित्तिय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
११. कार्यासन अधिकारी (ब-१ कार्यासन), महसूल ब वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. निवडनस्ती, फ-९ कार्यासन,म. व व.वि,.मंत्रालय,मुंबई-३२. 


A) w 


PANG MS ७८ w 


शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२२/१४/फ-९, दिनांक २० सप्टेंबर, २०२४ 
सोबतचे विवरणपत्र 
(दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे) 


अ.क्र 1 पदाचेनांवे  76767__1)__|]|_|| नांव संख्या 

१ । अपर संचालक (प्रशासन) विभागीय बनअधिव g 

२ | प्रशिक्षक निदेशक (सहाय्यक वनसंरक्षक) २ 

३ | सहायक निदेशक (वनक्षेत्रपाल) २ 

४  । अभिरक्षक (वनक्षेत्रपाल) g 

५  । मुख्य लेखापाल g 

६ | लेखापाल 

७ ।लिपिक डु 

८ _। ग्रंथालय परिचर १ 

९ | शारिरीक शिक्षण निदेशक : 

१० । वाहन चालक 

११ शिपाई 1111111 : 

१३ UR 4 
'एकूण :- 1१७ | 

HOSHING । पणिपाण 


( विवेक होशिंग ) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


